पर्यटन धोरण, २०१६ अंतर्गत विशाल पर्यटन 
प्रकल्पाचा (Mega Project Unit) Gil देण्याबाबत- 
मे.साईओ इन्फ्रा यांच्या पर्यटन प्रकल्पाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विकाक २३१९/१/प्र.क्र.११/पर्यटन, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ मे, २०१९. 
वाचा :१) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- टिडीसी २०१५/११/प्र.क्र. १०२१/ 

पर्यटन, दिनांक ४.५.२०१६. 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- टिडीसी २०१५/८/प्र.क्र. ९९२/पर्यटन, 

दिनांक ४.८.२०१७. 
3) भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक- ४३७/॥/॥1-॥>/२०१९///5-॥, दिनांक १४.५.२०१९. 


प्रस्तावना : 

शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- टिडीसी २०१५/११/प्र.क्र. १०२१/पर्यटन, 
दिनांक ४.५.२०१६ अन्वये महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०१६ ला मान्यता देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र पर्यटन 
धोरण २०१६ मध्ये परिच्छेद क्रमांक- ५.५ नुसार पात्र घटक देण्यात आलेले आहेत. परिच्छेद क्रमांक- ६ मध्ये 
आर्थिक प्रोत्साहन क्रमांक- ६.१.१ विशाल प्रकल्पाचे वर्गीकरण व त्यांचे निकष देण्यात आलेले आहेत. 


रुपये २५.०० कोटी, प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती- ७५ व गुंतवणूकीचा कालावधी- ४८ महिने, असे विहीत केलेले 
आहेत. पर्यटन धोरण २०१६ च्या परिच्छेद क्रमांक- ६ नुसार पर्यटन प्रकल्पांना Mega Project Unit व Ultra 
Mega Project म्हणून मान्यता देण्यासाठी, अधिक प्रोत्साहने/ सवलती मंजूर करण्यासाठी आणि अटी व 
शर्तीमध्ये सूट देण्यासाठी मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात 
आलेली आहे. 

त्यानुसार मे.साईओ इन्फ्रा यांच्या रोपवे या पर्यटन प्रकल्पास विशाल प्रकल्प म्हणून मान्यता 
देण्याबाबत (Mega Project Unit) निर्णय घेण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची दिनांक ६.३.२०१९ रोजी बैठक 
आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत उच्चाधिकार समितीने, त्यानुसार मे.साईओ इन्फ्रा यांच्या 
रोपवे प्रकल्पास महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०१६ नुसार विशाल प्रकल्प (Mega Project Unit) SIA मान्यता 
देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मे.साईओ इन्फ्रा यांच्या रोपवे पर्यटन प्रकल्पास महाराष्ट्र पर्यटन धोरण 
२०१६ नुसार विशाल प्रकल्पाचा (Mega Project Unit) oil देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

मे.साईओ इन्फ्रा मौजे गट नं. ७४, ४३, ४४, ८१, ७१, ७२, गाव जावळी, ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा 
येथील ९३.६६ एकर जागेत जावळी गाव ते लॉडविक पॉईंट महाबळेश्वर तसेच प्रतापगड असा रोपवे पर्यटन 
प्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पात प्रस्तावित भांडवली गुंतवणूक अंदाजे रुपये २४४.५७ कोटी (अक्षरी रुपये 
दोनशे चौव्वेचाळीस कोटी सत्तावन्न लक्ष मात्र) व ३२३ व्यक्तींसाठी रोजगार निर्मिती होणार आहे. ही बाब 
विचारात घेता महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०१६ नुसार हा प्रकल्प विशाल प्रकल्पाचे (Mega Project Unit) निकष 
पूर्ण करित आहे. महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०१६ अंतर्गत स्थापन केलेल्या मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळील 
उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ६.३.२०१९ रोजीच्या बैठकीतील निर्णय विचारात घेऊन त्यानुसार मे.साईओ 


झासन निर्णय क्रमांकः विकाक २३१९/१/प्र.क्र.११/पर्यटन 


इन्फ्रा यांच्या मौजे गट नं. ७४, ४३, ४४, ८१, ७१, ७२, गाव जावळी, ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा येथील ९३.६६ 
एकर जागेत जावळी गाव ते लॉडविक पॉईंट महाबळेश्वर तसेच प्रतापगड असा रोपवे पर्यटन प्रकल्पास 
महाराष्ट्र पर्यटन प्रकल्प २०१६ नुसार विशाल प्रकल्प (Mega Project Unit) म्हणून दर्जा देण्यास खालील 
अटींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


a) The project components to ascertain those that are eligible as per the policy 
guidelines. As the investment proposed for Skill Development facility does 
not qualify under the Tourism Policy 2016, the proponent will not be entitled 
to claim benefits for the facility under Mega Project Status. Similarly Food 
Court and Auditorium are not covered in the policy. Hence can’t be 
sanctioned. 


b) Grant Mega status and consider for stamp duty exemption. 


२. महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०१६ अंतर्गत विहीत केलेले निकष अथवा अटी/ adi/ नियम यांचा भंग 
झाल्यास वरील प्रकल्पास महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०१६ नुसार विशाल प्रकल्प (Mega Project Unit) म्हणून 
दिलेली मान्यता आपोआप रद्द होईल. 


३. महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०१६ नुसार विशाल प्रकल्प (Mega Project Unit) IH दिलेली मान्यता ही 
इतर कोणत्याही अधिनियम, नियमांतर्गत आवश्‍यक असलेल्या अनुज्ञप्त्या/ ना-हरकत प्रमाणपत्र/ परवानग्या 
इत्यादी मान्यतेस पर्याय नसेल. 
४. सदर प्रकरणी लोकसभा निवडणूक २०१९ बाबत लागू करण्यात आलेल्या आदर्श निवडणूक 
आचारसंहितेच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाच्या संदर्भाधीन क्रमांक- ३ येथील दिनांक १४.५.२०१९ 
च्या पत्रान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०५२३१५२६४८१४२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ramesh Jayaram Kadam 
Date: 2019.05.23 15:33:06 +05'30' 
(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानपरिषद/ विधानसभा), महाराष्ट्र विधानमंडळ. 
४. मा.मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा.राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव. 

६. सर्व मा.विधानपरिषद सदस्य. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः विकाक २३१९/१/प्र.क्र.११/पर्यटन 


७. सर्व मा.विधानसभा सदस्य. 

८. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव. 

९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग. 

१०. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग. 

११. प्रधान सचिव (१), नगर विकास विभाग. 

१२. प्रधान सचिव (उद्योग). 

१३. प्रधान सचिव (Hail). 

१४. प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम). 

१५. प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग. 

१६. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

१७. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका. 

१८. जिल्हाधिकारी, पुणे/सातारा. 

१९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
20, संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
२२. महासंचालक, माहिती व जसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२३. विक्रीकर/ वस्तु व सेवा कर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२४. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२५. मे.साईओ इन्फ्रा. 

२६. निवडनस्ती (पर्यटन). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


